Reg . No. NPCITY/ 236/ 2018 - 20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ६ ] 

शनिवार, मार्च १७, २०१८ /फाल्गुन २६, शके १९३९ [ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ६२. ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ.वि .पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १७. 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ- नप - २०१६-प्र .क्र .०७ - का - ६, दिनांक ७ मे , २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) ( यापुढे “ सदर 
अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० ( १) अन्वये मुख्याधिकारी , नगर परिषद , शेगांव यांनी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
शेगांव नगरपरिषद हद्दवाढ क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक ३४२ 
नविशा- कक्ष- २- सीआर - २०१८ , दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ चे कलम १० , पोट- कलम ( १ ), ( ५ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे शेगांव नगरपालिका क्षेत्रातील रहिवाशांच्या 
माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यास अनुसरुन एकही हरकत प्राप्त न झाल्यामुळे विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर 
पालिका प्रशासन , अमरावती यांनी त्यांचे पत्र जावक क्रमांक विआअ- प्रासंनप्र - अका - कावि- ७३- २०१८ , दिनांक १२- ३ - २०१६ अन्वये शेगांव नगर 
पालिकेच्या हद्दवाढ क्षेत्रातील प्रभाग रचनेस अंतिम मान्यता दिलेली असल्यामुळे मी , चंद्रकांत पुलकुंडवार , जिल्हाधिकारी, बुलडाणा उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १० पोट - कलम ( १ ), ( ५) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक ५५१ -नविशा- कक्ष- २ -सीआर - - २०१८ . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम ९ , पोट - कलम 
( २ ) अन्वये, विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , अमरावती यांनी केलेल्या क्रमांक प्रादेशिक संचालक ( नपाप्र ) अ. का . 
कावि- ३६७ - २०१७, दिनांक १५ डिसेंबर , २०१७ च्या आदेशान्वये त्यांनी शेगांव नगरपारिषदेच्या हद्दवाढ क्षेत्राच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत ; 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या . . . . . . . . . . . . . . . . ०२ 
( २) अनुसचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 

यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ) अनुसूचित जाती 

___ . . . . . . . . . . . . . . . . ०० 
( ब) अनुसूचित जमाती 
अ .- एक - अ-१ (२६२८ ). 

__ ( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १७ , २०१८ / फाल्गुन २६, शके १९३९ 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 

. . . . . . . . . . ०१ 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या 

स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
( ४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२)( अ) (ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये 

अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालील प्रमाणे : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . . . . 

( अनुक्रमांक (३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनु .क्र . (४) समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 
त्याअर्थी , आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ - नप - २०१६ - प्र .क्र . ०७ - का - ६ दिनांक ७ मे , २०१६ व 
महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० , पोट - कलम ( १), ( ५ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून मी , चंद्रकात पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी , बुलडाणा याद्वारे उक्त नगरपरिषदेचे क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


जागा 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे नाव 
असल्यास 


अनुसूची 

प्रभागाची व्याप्ती 
उत्तर , पूर्व, दक्षिण, पश्चिम 


क्र . 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या 
अनु . जातीची 
लोकसंख्या 
अनु. जमातीची 
लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती, किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे , अनु . 
जाती/ अनु . जमाती/ नागरिकांच्या 
मागासवर्गासाठी व स्त्रियांसाठी 
( अनु. जाती/ अनु. जमाती/नागरिकांचा 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 


( १ ) 


( २) 


03 


१४ प्रभाग कंमांक १४ 

एस . बी . आय. 
कॉलनी , 
रोकडीया नगर , 
आदर्श नगर , 
पवनगिरी वसाहत 
आरोग्य कॉलनी , 
माने नगर , सुरभी 
कॉलनी, 
खिरणीचा मळा, 
जमजम नगर , 
आजाद नगर , 
मिल्लत नगर 


एकूण लोकसंख्या १४ - अ स्थळ — एस . बी . आय. कॉलनी, रोकडीया नगर, आदर्श १४- अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
८७१५ १४ - ब 

नगर , पवनगिरी वसाहत , आरोग्य कॉलनी , १४- ब - सर्वसाधारण महिला 
अनुसूचीत जातीची 

मानेनगर , सुरभी कॉलनी, खिरणीचा मळा , 
लोकसख्या - ७२३ 

जमजम नगर , आजाद नगर, मिल्लत नगर . 
अनुसूचीत जमातीची उत्तर — शेत सर्व्हे क्रमांक ६४५ चे पश्चिम - उत्तर 
लोकसख्या- ३५१ 

कोप -यापासून पूर्वेकडे शेत सर्व्ह च्या उत्तर हद्दीने 

शेत सर्व्हे क्रमांक ६६१ उत्तर- पूर्व कोप- यापर्यंत . 
पूर्व - शेत सर्व्हे नंबर ६६१ चे उत्तर-पूर्व कोप- यापासून 

दक्षिणेकेडे पूर्व बाजुच्या शेत सर्वेच्या हद्दीने 

शेत सर्व्हे क्रमांक ६३ चे पूर्व- दक्षिण कोप- यापर्यंत . 
दक्षिण - शेत सर्व्हे कमांक ६३ चे पूर्व-दक्षिण कोप-यापासून 

पश्चिमेकडे शेत सर्हेच्या दक्षिण हद्दीने शेत 

सर्व्हे क्रमांक १०० चे दक्षिण-पश्चिम कोप- यापर्यंत . 
पश्चिम – शेत सर्व्हे नंबर १०० चे दक्षिण- पश्चिम 

कोप - यापासून उत्तरेकडे शेत सर्व्हेच्या पश्चिम 
हद्दीने शेत सर्व्हे क्रमांक ६४५ चे पश्चिम - उत्तर 
कोप -यापर्यंत . 

चंद्रकांत पुलकुंडवार , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


बुलडाणा : 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १७, २०१८ / फाल्गुन २६ , शके १९३९ 


HTT 9- 34 ( 3741 .) ( 31. 9 .g .). H . STI. T., 37. $ . 96 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on him by Order No. SEC .-NP- 2016 -P. K .07 -KA -06 , dated 7th May 2016 of the State 
Election Commission ,Maharashtra, the ChiefOfficer ofthe Municipal Council , Shegaon, proposes to make the following Draft 
Order under sub- section (1), (5) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Town 
ships Act, 1965 (Mah . XL of 1965) ( hereinafter referred to as the said Act) to fix for the Shegaon Municipal Council, the number 
and the extentof the wards into which the extended limit of Municipal area shall be divided and to specify the wards reserved for 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women ( including Women belonging to the Scheduled 
Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens), as the case may be as shown in the Schedule to the Draft Order 
bearing No. 342 -UDB -Desk - 2 -CR - 2018 , dated 16th February 2018 was published as required by the proviso to sub - section ( 1), (5 ) 
of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 for information to 
the residents of the Shegaon Municipal Council. As no objection are received in respect of the draft, the Divisional Commis 
sioner and Regional Director,Municipal Administration ,Amravati accorded his sanctions to the Draft Order of Shegaon Munici 
palCouncil by letter No. VAA -PSNP-AK -KAVI-73 - 18 , dated 12-3 -2018 , 1, Chandrakant Pulkundwar , the Collector of Buldhana 
District in exercise of the powers conferred on me by sub -section (1), (5) ofSection 10 of the said Act,hereby make the following 
order namely . 


FINAL NOTIFICATION 


No. 551-UDB -Desk -2 -CR ....- 2018 . - 


8 


8 


8 


5 


5 


Whereas,the Regional Director and Divisional Commissioner, Amravati ,by his Order No . RDMA-LRCO - Election -Ws-367 
2017, dated 15th December 2017 issued under sub -section (2) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Shegaon Municipal Council the number of 
councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class 
of Citizens and Women ( including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens), as shown below : 

(1) The Number of Councillors to be elected 
(2) The Number of seats to be reserved - 

(a) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

(c ) for the Backward Class of Citizens 
(3) The totalNumber of seats to be reserved for Women 

(including the number of seats reserved for Women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 

and Backward Class of Citizens) 
(4 ) Out of seats at serial Number ( 3) the Number of seats reserved 

for Women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens from amongst the seats reserved 
for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of 
Citizens as shown in item at Serial Number (2 ) (a ), (b ) and (c ) 
respectively are as under : 
(a) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

(c) for the Backward Class ofCitizens 
(5 ) Number of seats reserved for women as General Category 

(Number of seats at Serial Number (3 ) minus Number of 
seats at SerialNumber ( 4 ) 


8 


8 


8 


5 


Now , therefore, in exercise of the power conferred on me by Order SEC -NP -2016 - P . K .07-KA -6 , dated 7th May 2016 of the 
State Election Commissioner ,Maharashtra read with sub -section ( 1 ), (5 ) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965), I, Chandrakant Pulkundwar, the Collector of Buldhana 
District hereby fix the Number and extent of the wards into which the extended limit of Municipal area shall be divided and specify 


Jo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १७ , २०१८ / फाल्गुन २६, शके १९३९ 


the wards in which seats shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women 
( including Women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens), as the case 
may be , as shown in the Schedule . 


This Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately following the date of this Order. 


SCHEDULE 


Ward 
No. 


Name of the 

Ward , 
if any 


Seat 
No . 


Description of Boundary of the Ward 

(North , East, South , West) 


Ward 
Total Population , 
S .C . Population , 
S . T. Population 

(3) 


Reservation Category, 
SC ,ST, BCC , Women in 
SC , ST, BCC Category 


(1) 


(6 ) 


Total 


14 - A 
14 - B 


14 - A -Backward Class of 

Citizens 
14 - B -General. (Women ) 


tion -8715 , 
SC -723 , 
ST- 351 


14 Ward No. 14 SBI 

Colony, Rokadiya 
Nagar, Adarsh 
Nagar, Pavangiri 
Vasahat, 
Aarogya Colony, 
Mane Nagar, 
Surbhi Colony , 
Khirnicha Mala , 
Jamjam Nagar, 
Aazad Nagar, 
Millat Colony. 


Location -SBIColony ,Rokadiya Nagar, Adarsh 
Nagar, Pavangiri Vasahat, Aarogya 

1Y, 
Khirnicha Mala , Jamjam Nagar , 

Aazad Nagar,Millat Colony . 
North . — From west-north corner of field 

survey No. 645 towards East by 
Northern boundaries of fields up to 
North - East corner of field Survey 

No. 661. 
East. - From North - East corner of field sur 

vey No. 661 towards South by east 
ern field boundries up to East -South 

corner of field Survey No. 63. 
South . — From East-South corner of field Sur 

vey No. 63 towards West by south 
ern field boundaries up to South 

West corner of field Survey No. 100 . 
West. - From South -West corner of field Sur 

vey No . 100 towards North by West 
ern boundaries of fields up to west 
north corner of field Survey No .645. 


Buldhana : 
Dated the 15th March 2018 . 


CHANDRAKANT PULKUNDWAR , 

Collector, Buldhana . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


